सन 2029-22 व 2022-23 करिता 
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम 
योजनेंतर्गत प्राप्त निधी वितरण... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः आविवि२०२२/प्र.क्र.१४६/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ मार्च, 2023 
वाचा - 
१. समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक २१ फ़ेब्रुवारी २०२३ 


प्रस्तावना- 


प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ करिता 
केंद्र शासनाकडुन दोन टप्प्यामध्ये प्राप्त अनुक्रमे रु. ११०७१.४४ लक्ष व रु. २४१४.०६ इतका निधी संदर्भाधिन 
शासन निर्णयान्वये अंमलबजावणी यंत्रणेस सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
वितरित करणेत आला आहे. तथापि सदर निधीचा शासन निर्णयामध्ये एकत्रित उल्लेख करताना रक्‍्कमेमध्ये 
तफ़ावत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. सदर अनुषंगाने शासन निर्णयामध्ये सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन शुद्धिपत्रक- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी रु. १३४८१.४४ लक्ष (रु. एकडी चौतिस कोटी 
ऐंक्याएझी लक्ष चव्वेचाळीस हजार रुपये फक्त) असा उल्लेख केला आहे त्या त्या ठिकाणी रु. १३४८५.५० लक्ष 
(रु. Vaal चौतिस कोटी पंच्याऐंशी लक्ष पन्नास हजार रुपये फक्त) असे वाचावे. 
2. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१७११३६५१२४ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुस रर व नावाने. 


Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
४. सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
६. मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
७. मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामविकास 
विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्रक PAH: आविवि२०२२/प्र.क्र.१४६/का.-१९ 


८. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

९. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१०.सर्व उप सचिव/अवर सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 
१२.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
१५.अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
१६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

१७.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१८.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१९.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२३.निवडनस्ती (का-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


